मानसिक आरोग्याशी संबंधित आरोग्य 
संस्थांमधील ३२४ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२ ०२०/प्र.क्र.१४ १/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १८ सप्टेंबर , २०२०. 


१) सहसंचालक,आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/आस्था/कक्ष-५/टे- 
४/०१ अस्थायी पद/५१६-१७/२०, दिनांक ०९.०३.२०२० 

२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-संआसे/माआ/टे-४/नस्ती 
क्र.”अस्थाईपदेनागपूर/२९१५-१७/२० दि.१७.०३.२०२०. 

3) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/माआ/टे-४/नस्ती 
क्र.१५६/अस्थाईपदेठाणे/२९१२-१४/२० दि.१७.०३.२०२० 

४) संचालक, आरोग्य सेवा , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/माआ/टे-४ /अस्थाईपदबीड/२९१८- 
२०,दि.१७.०३.२०२०. 

५) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे va क्रमांक- संआसे/माआ/टे-४/नस्ती 
क्र./अस्थाईपदेपुणे/३३४९-५१/२० दि.११.०५.२०२० 

६) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे va क्रमांक- संआसे/माआ/टे-४/नस्ती 
क्र./अस्थाईपदेरत्ना/३३५२-५४/२० दि.११.०५.२०२० 

७) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ, दिनांक 

२९.०६.२०२० 

शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्र.पदनि- २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक-३१.०८.२०२० 


ध्द 


शासन निर्णय :- 

मानसिक आरोग्याशी संबंधित आरोग्य संस्थांमधील ४०३ अस्थायी पदांना उपरोक्त संदर्भाधीन 
दिनांक २९.०६.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये दि. १.०६.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्‍त अ.क्र. १ ते ६ येथील 
पत्रान्वये, सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मानसिक 
आरोग्याशी संबंधित आरोग्य संस्थांमधील ३२४ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२०- 
२०२१ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

अ.क्र लेखाशिर्ष 

हि मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११० (६)- मनोरुग्णालये 
(२२१० ०२१७)” ०१- वेतन 
२ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०५) (०१)- 
मनोरुग्णालये (२२१० ०२१७)” ०१-वेतन 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ३१.०८.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१११७००२९४११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


bd DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
| ठे | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c9470 


3436c07cda664672d20607766dc59d345b, 
serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869f 


४५९१-६८ 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ 


२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ,लातूर . 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा रुग्णालय, लातूर. 

८. वैद्दकीय अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर/ठाणे/पुणे/रत्नागिरी 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ठाणे/पुणे/रत्नागिरी/लातूर/मुंबई 

१०.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई यांचेमार्फत) 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ३पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ 
दिनांक - ,२०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


आरोग्य संस्थेचे | एकूण स्थायी | काल्पनिक | काल्पनिक | अस्थायी पदे 
नाव मंजूर [पदे  ।कुशलपदे | pares (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे 
आरोग्य सेवा | | : [ सहाय्यक संचालक (मा.आ)) 
आयुक्तालय, एकूण पदे - १ 
मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाली 
ल राष्ट्रीय 
मानसिक 
आरोग्य 
कार्यक्रमांतर्गत 
राज्यातील 
अस्थायी पद 
प्रादेशिक ३७५ । ३१५ र १)मनोविकृती चिकित्सक-१, 
मनोरुग्णालय, २) वैद्यकिय अधिकारी-२, 
नागपूर 3) वरिष्ठ लिपिक-१, 
४) व्यवसाय उपचार तज्ञ-१, 
५) परिसेविका-२, 
६) अधिपरिचारीका-८, 
७) प्रमुख पुरुष/स््री परिचर-१, 
८) प्रथमश्रेणी परिचर-५, 
९) पुरुष/स्री परिचर-३६, 
१०) स्वयंपाकी-३ 
एकूण पदे-६० 
प्रादेशिक ७२३ | ५८९ शि ae १) मनोविकृती चिकित्सक-१, 
मनोरुग्णालय, २) वैद्यकिय अधिकारी-४, 
ठाणे ३) व्यवसाय उपचार तज्ञ-२, 


४) मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता-२, 


पृष्ठ३पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ 


अ. आरोग्य संस्थेचे एकूण | स्थायी | काल्पनिक | काल्पनिक | अस्थायी पदे 
क्र. | नाव मंजूर [पदे  ।कुशलपदे | अकुशळ (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे 


५) औषधनिर्माता-१, 
६) वरिष्ठ लिपिक-१, 
७ कनिष्ठ लिपिक-४, 
८) वाहन चालक-१, 
९) मनोरुग्ण तज्ञ परिचारीका-५, 
१०) परिसेविका-४, 

११) अधिपरिचारीका-१८, 

१२) पुरुष परिचर श्रेणी एक-६, 
१३) स्त्री परिचर श्रेणी एक-५, 
१४) पुरुष परिचर-४०, 

१५) स्त्री परिचर-३२, 

१६) लॉण्ड्रीचालक-७, 


१७) नाभीक-१ 

एकूण पदे-१३४ 
प्रादेशिक ९५४ | ८७९ । | १) वैद्यकिय अधिकारी-५, 
मनोरुग्णालय, २) मनोविकृती तज्ञ परिचारीका-६, 
पुणे ३) परिसेविका-५, 


४) व्यवसाय उपचार तज्ञ-२, 
५) मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता-२, 
६) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१, 
७) अधिपरीचारीका-२०, 
८) वरिष्ठ लिपिक-३, 
९) कनिष्ठ लिपिक-५, 
१०) प्रमुख पुरुष/स्त्री परिचर-२, 
११) वाहन चालक-१, 
१२) पुरुष/स्त्री परिचर श्रेणी एक-१५, 
१३) स्वंयपाकी-७, 
१४ शिपाई-१ 
एकूण पदे -७५ 


पृष्ठ३पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ 


अ. आरोग्य संस्थेचे एकूण | स्थायी | काल्पनिक | काल्पनिक | अस्थायी पदे 
क्र. | नाव मंजूर [पदे  ।कुशलपदे | अकुशळ (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे 

५ | प्रादेशिक १४४ | १४० a षि १) परिसेविका-१, 
मनोरुग्णालय, २) अधिपरिचारीका-१, 
रत्नागिरी 3) पुरुष/स्त्री परिचर श्रेणी एक-२ 

एकूण पदे-४ 

६ | वृध्दत्व आरोग्य | १२९ | ६८ | १ १) वैद्यकीय अधिक्षक, गट-अ-१ 
व मानसिक २) वैद्यकीय अधिकारी (हास्त्रक्रिया तज्ञ), 
आजार केंद्र, (निवासी शल्य चिकित्सक), गट-अ-१ 
अंबेजोगाई जि. 3) वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग व प्रसुती 
बीड (१०० तज्ञ), (निवासी वैद्यकीय अधिकारी), 
खाटांचे ) गट-अ-१ 


४ वैद्यकीय अधिकारी (बधीरीकरण 
शास्त्रज्ञ ,गट-अ-२ 
५)वैद्यकीय अधिकारी (भिषक 
areas), Pra वैद्यकीय अधिकारी), 
गट-अ-१ 
६)चिकित्साळयीन सहायक 
मानसोपचार तज्ञ, गट-अ-१ 
७ वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग्य तज्ञ) 
गट-अ-१ 
८) वैद्यकीय अधिकारी (नेत्रशाल्य 
चिकित्सक), (वैद्यकीय अधिकारी फिरते 
नेत्रोपचार पथक), गट-अ-१ 
९) वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्ष), 
(अपघात वैद्यकीय अधिकारी) गट-ब-४ 
qo) दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब-१ 
११) वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब-१ 
१२) कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क-१ 
१३) प्रशासकीय अधिकारी, गट-क-१ 

) 

) 


१४) सहायक अधिसेविका, गट-ब-१ 
१५) परिसेविका-५ 


पृष्ठ३पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांक: 


अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे 
नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


काल्पनिक 
कुशल पदे 


काल्पनिक 
अकुशल 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


१६) अधिपरिचारीका-११ 

१७ वरिष्ठ लिपिक, गट-क-१ 

१८) कनिष्ठ लिपिक/टंकळेखक, गट- 
क-१ 

१९) रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क-१ 

२०) औषध निर्माण अधिकारी, गट-क-१ 
२१) भांडार तथा TAIT, गट-क-१ 
विशेष कक्षातील पदे 

मनोविकृती चिकीत्सा कक्षातील पदे- 
४१) मानसोपचार तज्ञ, गट-अ-१ 

४२) मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता, 
गट-क-१ 

४३) मनोविकृती परिचारिका, गट-क-२ 
४४) समोपदेष्टा-१ 

४५) परिसेविका, गट-क-१ 

४६) अधिपरिचारिका, गट-क-३ 
अपंग पुनर्वसन केंद्रासाठी पदे 

५५) आक्युपेशन थेरपीस्ट, गट-क-१ 
५६) मदतनीस -१ 
एकूण पदे - ५० 


एकूण 


२३२६ 


१९२३ 


६८ 


fas | १ 


३२४ 


पृष्ठ३पैकी७ 


